वनविभागांतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार 
हमी योजना व विविध राज्य योजनांच्या अभिसरणांतर्गत 
सन २०२४ च्या पावसाळ्यामध्ये घेण्यात येणाऱ्या 
रोपवनाच्या पूर्व पावसाळीकामांबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः- साववि-२०२४/प्र.क्र.१०(भाग-१)/फ-११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:-०४ मार्च, २०२४ 


संदर्भ:-१. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक साववि-२०२२/प्र.क्र.५८/फ-११, दिनांक २८.०७.२०२३ 
२.शासन अर्धशासकीय पत्र क्रमांक साववि-२०२४/प्र.क्र.१०/फ-११, दिनांक १२.०२.२०२४ 
प्रस्तावना:- 


महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना व वन विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या 
वनीकरण आणि मृद व जलंसधारणासंबंधी योजनांतर्गत योजनांच्या अभिसरणास संदर्भाधीन क्रमांक १ 
येथील दिनांक २८.०७.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन 
निर्णयातील तरतुदीनुसार क्षेत्रीय स्तरावर प्रत्यक्ष अभिसरणांतर्गत कामे करतांना उद्भवणाऱ्या संभाव्य 
अडचणींवर उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्यानुषंगाने शासन निर्णय दिनांक २८.०७.२०२३ 
मधील तरतुदीनुसार सन २०२४ च्या पावसाळ्यात अभिसरणांतर्गत रोपवनाची कामे घेण्याकरीता 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांना संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील 
अर्धशासकीय पत्रान्वये आवश्‍यक त्या सुचना देण्यात आलेल्या आहेत. सन २०२४ च्या पावसाळ्यामध्ये 
अभिसरणांतर्गत घेण्यात येणाऱ्या रोपवनाच्या पूर्व पावसाळी कामांबाबत सुचना निर्गमित करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन परिपत्रक:- 


संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णय दिनांक २८.०७.२०२३ मधील तरतुदीनुसार वन 
विभागांतर्गत व सामाजिक वनीकरणांतर्गत सन २०२४ च्या पावसाळ्यात अभिसरणांतर्गत घेण्यात 
येणाऱ्या रोपवनाच्या पूर्व पावसाळी कामांबाबत पुढीलप्रमाणे मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करण्यात येत 
आहेत:- 


१. सन २०२४ च्या पावसाळ्यामध्ये अभिसरणांतर्गत लेबर बजेटमध्ये समाविष्ट करण्यात 
आलेल्या रोपवनाच्या पूर्व पावसाळी कामांतील गुरे प्रतिबंधक चर खोदणे, खड्डे खोदणे व 
समतल चर खोदणे या तीन कामांकरीता स्थानिक जॉब कार्ड धारक मजूर उपलब्ध होत 
नसल्यास सदरची तीन कामे योजनांतर्गत तरतुदीमधून करण्यात यावीत. 

२. उक्त मुद्दा क्रमांक १ मध्ये नमूद केल्यानुसार कार्यवाही करण्याकरीता प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्या कार्यालयाकडून क्षेत्रीय कार्यालयांना 
आवर्यक त्या सुचना देण्यात याव्यात. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः साववि-२०२४/प्र.क्र.१०(भाग-१)/फ-११ 


उपरोक्त मुद्दा क्रमांक १ व २ येथील सुचना ह्या केवळ सन २०२४ च्या पावसाळ्यामध्ये 
अभिसरणांतर्गत घेण्यात आलेल्या रोपवनाच्या पूर्व पावसाळी कामांकरीता लागू राहतील. 


०२. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०३०४११५०३५४६१९ असा आहे. 


सदर शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने ; 
R AVI K| R AN No GOVERMENT OF MAHATASHTR ne 


2.5.4.20=223dbaf509e56a22dd8c9d33c1 99767837 144d5824e7011745d 
9a521fdbedad3, tall 


\Code=400032, st=Maharas| 
ber=B752370B557D0A3E58B4B069230BC54F6A 13D04798D2E 
E7A3F1C7DCC5655271C, -RAVIKIRAN SABAJI GOVEKAR 


ste: 2024.03.04 11:59:43 +05'30' 


(ST. रविकिरण गोवेकर) 
मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) 

प्रत, 

१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

५. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद/विधानसभा, यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई 
मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, मुंबई 
१०. मा. उपाअध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
११. सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य 
१२. मुख्य सचिव, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
१३. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१४.प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
१५.प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सामाजिक वनीकरण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१६. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
१७.मुख्य वनसंरक्षक/वनसंरक्षक (प्रादेशिक) (११ वृत्त) 
१८. वनसरंक्षक, सामाजिक वनीकरण (६ वृत्त) 
१९.उप वनसंरक्षक (प्रा) (सवी/विभागीय वन अधिकारी (प्रा)/उपविभागीय वन अधिकारी (प्रा) 
२०. विभागीय वन अधिकारी,सामाजिक वनीकरण (सर्व जिल्हे) 
२१.महालेखापाल, (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ व २ , मुंबई व नागपूर, 
२२.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
२३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-३२. 


man (२ 6 & 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः साववि-२०२४/प्र.क्र.१०(भाग-१)/फ-११ 


२४.निवासी परिक्षा लेखा अधिकारी,मुंबई 

२५.वित्त विभाग, व्यय-१०, अर्थसंकल्प-०६ मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२६.नियोजन विभाग, का.१४७५, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२७.कार्यासन अधिकारी, फ-२,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२८. कार्यासन अधिकारी, ब-१,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२९.उप सचिव/अवर सचिव(सवी, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३०.निवडनस्ती फ-११. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


